महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर 
या महामंडळामधुन सेवानिवृत्त / स्वेच्छानिवृत्त 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दि. १.१.१९९६ ते 
दि. ३१.०३.२००८ या कालावधीच्या थकबाकीची 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६४/टेक्स-३ 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग-२०१६/ प्र.क्र.४१/ 
टेक्स-३, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळामधून सन २००१ ते २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त/ 


स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेल्या ३७१ कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी 


देण्याबाबतच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 


०९.०८.२०१८ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे दुपारी १:०० वाजता आयोजित 


करण्यात आलेल्या बैठकीत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन महाराष्ट्र 


राज्य हातमाग महामंडळातून सन २००१ ते २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त/स्वेच्छासेवानिवृत्त 


झालेल्या ३७१ कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार दिनांक ०१.०१.१९९६ पासून दिनांक 


३१.०३.२००८ पर्यंतच्या कालावधीच्या थकबाकी एवढी रक्‍कम रु. ९, २५, ६८, २२४/- (रु. नऊ 


कोटी पंचवीस लाख अडुसष्ट हजार दोनशे चोवीस फक्त) खास बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान 


स्वरुपात अदा करण्यास वाचा क्र.१ अन्वये शासन मान्यता देण्यात आळी. सदर सानुग्रह अनुदान 


योजना ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य वितरीत 


करण्यासाठी नवीन GANT उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर येथील कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीची रक्‍कम अदा करण्यासाठी सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतची योजना” या 
योजनेसाठी अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६४/टेक्स-३ 


मागणी क्रमांक व्ही-२, 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 
(09) संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि 
सहकारी संस्था, 

(09) (०५)- महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ 
मर्या. नागपूर येथील कर्मचा-यांना पाचव्या 


Demand No.V-2 

2851, Village and Small Industries, 110, 
Composite Village and Small Industries 
and Co-operatives, 

(01) Composite Village and Small 
Industries and Co-operatives, 

(01) (05) Assistance for payment of 
arrears of Fith Pay Commission to the 


वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्‍कम अदा | employees of Maharashtra State 
करण्यासाठी अनुदान, Handloom Corporation — Limited, 
३३-अर्थसहाय्य. Nagpur. — 
£448 (901 33-Subsidies. 
RCS ) (28516707) 
२. सदर शासन निर्णय मा. महालेखापाल, मुंबई यांच्या सं. क्र.ख.वि./चा-१ सहकार, पणन 


व वस्त्रोद्योग विभाग/ युओआर-१८१/२०१८-१९/११३३, दिनांक 93.02.2020 अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४१/२०२०/ 


व्यय-२, दिनांक ११.०३.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०२००८२४१७०७३९५४०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gauri Rahul 
Mhaske 


(गौरी रा. म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


) 
) 
) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) उप सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व Tara विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. (३प्रती) 
) आयुक्त GAM), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

) 

) 

) 


संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग),नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


११) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६४/टेक्स-३ 


१२) अवर सचिव (१७-स/२१-स) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 
१५) निवड नस्ती ( टेक्स-३ ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


